RNI No. MAHBIL/ 2009/ 31745 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - मध्य उप -विभाग 


वर्ष १, अंक २७] 


बुधवार , जुलै २९ , २०१५ / श्रावण ७, शके १९३७ 


[ पृष्ठ १, किंमत : रुपये ४. ०० 


असाधारण क्रमांक ३६ 
प्राधिकृत प्रकाशन 

सामान्य प्रशासन विभाग 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२, दिनांक २७ जुलै २०१५ 

अधिसूचना 
क्रमांक विशेसू . २०१० / प्र.क्र . १४१/१०/ स्वासैक १. - महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या चळवळीत मृत्यू पावलेल्या व्यक्तींना शासनाने शासन 
निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, दिनांक ४ ऑगस्ट १९८७ अन्वये “ हुतात्मा ” म्हणून जाहीर केले आहे. त्यास अनुसरून शासनाने सामान्य 
प्रशासन विभाग, अधिसूचना क्र . विशेसू. २०१० / प्र. क्र . १४१ / १० / स्वासैक - १, दिनांक १५ जानेवारी २०११ अन्वये महाराष्ट्र राज्य निर्मितीच्या 
चळवळीत मृत्यू पावलेल्या १०६ हुतात्म्यांची नावे महाराष्ट्र शासन असाधारण राजपत्रात प्रसिद्ध केली आहेत . त्यापुढे आता खालील 
नोंद अंतर्भूत करण्यात येत आहे : 

“ ( १०७ ) श्री . शंकरराव दत्तात्रय तोरस्कर " 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


सु . ना . रणखांबे, 
शासनाचे सहसचिव. 


भाग एक ( म .उ.वि .) - ३६- १ 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF 
GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM 
JAGANNATH GOSAVI. 


क्र . विशेसू. २०१० /प्र.क्र. १४१ / १० / स्वासैक -१, 

सामान्य प्रशासन विभाग 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ . 
दिनांक २७ जुलै २०१५ . 


प्रति , 


राज्यपाल यांचे सचिव , 
राज्यपाल यांचे परिवार प्रबंधक , 
मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव , 
सर्व मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव / स्वीय सहायक , 
मा . विधानसभा सदस्य / विधान परिषद सदस्य , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
महाराष्ट्र राज्यातील सर्व संसद सदस्य , 
मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई . 
मंत्रालयीन विभागातील सर्व सचिव, प्रधान सचिव व अपर मुख्य सचिव , 

सर्व मंत्रालयीन विभाग , 
* प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई , 
* प्रबंधक , अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
* सचिव , महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
* प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय , मुंबई , 

सर्व विभागीय आयुक्त , सर्व जिल्हाधिकारी , 
सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी , 
मंत्रालयीन निरनिराळ्या विभागांखालील सर्व विभाग प्रमुख / कार्यालय प्रमुख , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई , 
महालेखापाल ( लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र २, नागपूर , 
महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १, मुंबई, 
महालेखापाल ( लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र २, नागपूर , 

आयुक्त , सर्व महानगरपालिका , 
* विशेष आयुक्त , महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली , 
* सचिव, भारत निवडणूक आयोग , निर्वाचन सदन , अशोका रस्ता, नवी दिल्ली ११० ००१. 
* आयुक्त , राज्य निवडणूक आयोग , नवीन प्रशासन भवन , १ ला मजला, मुंबई ४०० ०३२ , 
महासंचालक , माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय , मुंबई ४०० ०३२ , ( त्यांना विनंती करण्यात येते की , त्यांनी 
आवश्यक ते प्रसिद्धीपत्रक निर्गमित करावे, तसेच आकाशवाणी व दूरदर्शनद्वारे प्रसिद्धी द्यावी ). 
निवडनस्ती/ सामान्य प्रशासन विभाग (स्वासैक १). 
* पत्राद्वारे 


सु . ना . रणखांबे , 
शासनाचे सहसचिव . 


